आस्थापना 
पोलीस अधिक्षक, नाशिक (ग्रामीण) 
यांच्या आस्थापनेवरील सुरक्षा विषयक 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन. 
गृह विभाग(विशेष) 
-'शासन निर्णय क्रमांक - इएसटी ०३०७/प्र.क्र.७/बि.शा.४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७ 5 विनांक :- ०८ मे, २००७ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष) क्र.एसएसए १००४/प्र.क्र.९४/विशा-४, 
दि.११,११,२००५ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र,पोमसं/२६ब/६१४३/ 
विशा-४-नाशिक' ग्रा.-३४/०६, दिनांक-१५.४.२००६,  . 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६ब/६१४३/ 
विशा-४, नाशिक-३०/०६, दि.२०.४.२००६ " 


प्रस्तावना :- वरील अनु.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ओझर विमानतळाच्या सुरक्षेसाठी 
पोलीस. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची एकूण १६ पदे निर्माण करण्यात' आलेली आहेक्त पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन (२) व (३) येथील पत्रान्वये 
त्यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस अधिक्षक, नाशिक (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील या १६ 
अस्थायी पदांना दि.१.३.२००६ पासून २९,२.२००८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
यावी असे प्रस्तावित केले आहे 


शासन निर्णय. :- पोलीस महासंचालकांच्या प्रस्तावानुसार खाली नमूद केलेल्या १६ अस्थायी . 
पदांना दिनांक १.३.२००६ पासून वि.२९.२.२००८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे 


७ 2 eae 
2 'पोलीस उप निरीक्षक 
(त्यापैकी २ महिला पोलीस उपनिरीक्षक) 


(३ [पोलोसहवालदा_ ________1____ ३ ___ 
fe सशस्त्रपोलीसशिपा/!_______।1______८ 
eng कण 0 0. ee प 


मात्र जी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त आहेत त्या पदांना ही 
मुदतवाढ लागू होणार नाही. तसेच शासनाने जी पदे नष्ट करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेले 
असतील अशा पदांना, ही मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


२. यासाठी होणारा खर्च "२०५५-पोलीस १०९ जिल्हा पोलीस १०९(००)(०१) जिल्हा 
पोलीस दल" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि . सन २००७-०८ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3 हो ares निर्णय. fre विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०१/०७ वित्तीय 
सुधारणा'--०१; दिनांक १,$/२००७.अन्वंये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ee 
ad 
(प्र. चं. मयेकर ) 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी. 


प्रति, 
महालेखापाल-१ / २ (लेखा व अनुज्ञेयता £लेखा* परिक्ष),महाराष्ट्र, मुंबई A नागपूर .. 
महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस अधिक्षक, नाशिक (ग्रामीण), :: : 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिंक- . 
वित्त विभाग, व्यय-७, अर्थसंकल्प-१९ कार्यासने, 
गृह विभाग, कार्यासन - बीयुडी-१, Garg, _ | रा 
'निवडंनस्ती विशा-४.  '.- : 00000 OS oe Be ही 


11. अअ 


